जिल्हा परिषदेमधील कनिष्ठ अभियंता/ 
शाखा अभियंता (स्थापत्य) यांना महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणामध्ये उपअभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर निवडीने/ पदोन्नतीने 
नेमणूक देण्यासाठी निश्चित केलेल्या 
पदसंख्येचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-११२१/प्र.क्र.१२३/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २४ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- 
१) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः ग्रापापु-१०९७/प्र.क्र.४१/पापु-०७, 
दिनांक ३.१२.१९९८. 
३) शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः ग्रापापु-२०१२/प्र.क्र.१२६/पापु-२३, 
दिनांक ३१.०७.२०१२ 
४) शासन शुद्धीपत्रक,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः ग्रापापु-२०१२/प्र.क्र.१२६/पापु- 
२३, दिनांक १९.११.२०१२. 
५) शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः जिपआ-२०१४/प्र.क्र.१४१/पापु-२३, 
दिनांक ४.०८.२०१५. 
प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात/उपविभागात कार्यरत जिल्हा तांत्रिक 


सेवा (अभियांत्रिकी)(वर्ग-३) मधील कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता यांना महाराष्ट्र जीवन 


प्राधिकरणातील उपअभियंता या पदावर निवडीने नेमणूक करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जीवन 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-११२१/प्र.क्र.१२३/पापु-२३ 


प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ च्या कलम QA मध्ये करण्यात आली आहे. तसेच त्यासाठी राखून 


ठेवावयाच्या पदांच्या वाटपाचे गुणोत्तर संदर्भाधीन दिनांक ३.१२.१९९८ च्या शासन निर्णयान्वये ठरवून 


देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये या संवर्गात मंजूर 


असलेली पदसंख्या विचारात घेऊन सदर गुणोत्तरानुसार जिल्हा परिषदेमधीळ शाखा 


अभियंता/कनिष्ठ अभियंता यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील उपविभागीय अधिकारी व 


उपविभागीय अभियंता या पदावर नेमणूक देण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक ३१.०७.२०१२ व दिनांक 


१९.११.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये १३६ इतकी पदसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. तद्नंतर 


संदर्भाधीन दिनांक ४.०८.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये नवनिर्मित पाळघर जिल्हा परिषदेसाठी 


उपअभियंता (स्था.) संवर्गातील १ पद नव्याने निर्माण करण्यात आळे आहे. त्यामुळे जिल्हा 


परिषदेमधीळ शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातीळ उपविभागीय 


अधिकारी व उपविभागीय अभियंता या पदावर नेमणूक देण्यासाठी पदसंख्या सुधारित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा परिषदेमधील शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना महाराष्ट्र जीवन 


प्राधिकरणातील उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) व उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 


निवडीने/पदोन्नतीने नेमणूक देण्यासाठी या संवर्गात १३७ इतकी पदसंख्या निश्चित करण्यात येत आहे. 


2. या निश्चित केलेल्या पदसंख्येपैकी सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार ५०/५० टक्के 


गुणोत्तरानुसार पदोन्नती कोट्यात उपविभागीय अभियंता (पदवीधर) यांच्यासाठी ६९ पदे व 


उपविभागीय अधिकारी (पदविकाधारक) यांच्यासाठी ६८ पदे राखून ठेवण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-११२१/प्र.क्र.१२३/पापु-२३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२४१६५५४३३४२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

३. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 


१. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जी.टी. रुग्णालय 
आवार, मुंबई. 

४. उपसचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


